कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५०/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:- ११ मार्च, २०१९. 


पहा : 9) प्रमुख Vasa pela न्यायालय, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र.- 
३१३/२०१८, दि.०३.१२.२०१८ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये सदर न्यायालयाच्या 
आस्थापनेवरील १६ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याची शासनास विनंती केळी आहे. संदर्भ 
क्र. २ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.१.३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९पर्यंत अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार 
कोटुंबिक न्यायालय, नागपूर येथील १६ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

कोटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्ठ अ मध्ये 
दर्शविलेल्या एकूण १६ अस्थायी पदांना दि.१ मार्च, २०१९ ते दि.३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 
२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये- 
(09)(02) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, संकेतांक २०१४ ०३४१, ०१- वेतन या 
लेखाशिर्षाखाली" खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या शीर्षाखाळील सन २०१९-२०२०या वर्षासाठी मंजूर 
होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१फ़ेब्रुवारी, २०१९ 
द्वारे प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५०/का- नऊ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१९०३१३१७५१०२९७१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
nt, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
£733daf00a6028414c43d0cc1 0d82acab3b732c4edd56e8 


0 g 25.4. 
७ 18f8a3b355588753, 
serialNumber=9ebeebf21dc54ceec5 1 e6d5ffc84bb94cabaf8949727 
Shyamkant Kaloti या वीक 
Date: 2019.03.13 17:54:18 +05'30° 


(अ. FI. कलोती ) 
विधिसल्लागार-नि-सह सचिव 


Depa 


प्रति, 


१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई , 
२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर, 
3) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/नागपूर, 
४) महालेखापाल-एक/दोन ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
) 
) 
) 
) 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

६) वित्त विभाग व्यय-५, 

७ विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५०/का- नऊ 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक कौटुंन्या -१११८/प्र.क्र.५०/का-नऊ 
दिनांक: ११ मार्च, २०१९ सोबतचे परिशिष्ट 'अ 
अस्थायी पदे : कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर 
न्यायाधीश व त्यांचा सहाय्यभूत कर्मचारी वर्ग 


पदसंख्या | पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा 
क्रमांक व दिनांक 


न्यायाधीडा सीआरसी ४७९२/५०८/(५२)११, दि.२१.५.१९९२, 
शि १... | aa एफसीएन १०९९/६७२/(८५)का-११,दि.१६.१.२००६ 
क| 1112८11111 
क| 
क| 
या 


वळ अहा कचा 
a 
३ 
सीएआर ४७९०/१०९७/(१६३)-का-११ 
सफाईंगार सीआरसी ४७९२/५०८/(५२)११, दि.२१.५.१९९२, 
शि] ] आआआ एफसीएन १०९९/६७२/(८५)का-११,दि.१६.१.२००६ 


एकूण पदे १६ (सोळ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


